पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४५/नियोजन-२ 


नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत, अर्धापूर, 
नांदेड तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ जून, २०२२. 


जा. क्र.मु.अ.नां./प्रआ./८२१, दि. ०८/०३/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नांदेड 
व हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत, अर्धापूर, नांदेड तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून 
GUAT करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत, अर्धापूर, नांदेड तालुक्यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून 


समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ रस्त्यांचा | साखळी क्रमांक । दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
क्रमांक व करावयाची | नंतरचा क्रमांक/ 
लांबी एकूण नामाभिधान 
लांबी 
१. | राममा-७५२ आय पासून अंबा | प्रमुख जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ८/०० ४८.१०० | राज्यमार्ग -४३५ 
चोंडी कुरुंदा टोकादेवी गिरगांव | १२ (जि. हिंगोली) ८.०० कि.मी. कि.मी. 
कन व १४ (जि. हिंगोली) १०.६०० कि.मी. 
दाभड ते राममा ३६१ पर्यंत 
रस्ता. प्रमुख जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ३/०० 
२२ (जि. नांदेड) ३.०० कि.मी. 
प्रमुख जिल्हा मार्ग - | ०/०० ते १७/०० 
९३ (जि. नांदेड) १७.०० कि.मी 
प्रमुख जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते २/५०० 
१०० २.५०० कि.मी 
इतर जिल्हा मार्ग-४६ | ०/०० ते ४/०० 
४.०० कि.मी 
ग्रामीण मार्ग-६४ ०/०० ते ३/०० 
3.०० कि.मी 
रामा-२५६ ची ३.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 
एकूण ४८.१०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४५/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४८.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०५२.९५०-.- ४८.१००) म्हणजेच 
२१०१.०५० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२.५०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (३०६८.६७०- २२.५००) म्हणजेच ३०४६.१७० कि.मी. इतकी होईल. इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांची एकूण लांबीत ४.०० कि.मी. ने घट होवून होवून (११०३.६५०-४.००) १०९९.६५० कि.मी. इतकी 
होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने घट होवून (२४५२.९९०-३.००) २४४९.९९० 
कि.मी. इतकी होईल. 

तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८.६०० कि.मी. ने घट 
होवून (३५५.३००-१८.६००) ३३६.७०० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६१०१५५५०७६६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 2 
KACHARE ठे 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & २2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


